RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २० - २६ , २०१६ / आश्विन २८ ते कार्तिक ४, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नवि / आरआर- १६७७ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील नियम 
क्रमांक ७ ( क ) तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो 
की , सांगली जिल्ह्यातील तासगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या घेतलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष म्हणून म्हेत्रे राजू हरी 
हे निवडून आलेले आहेत . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १३ ऑक्टोबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक नवि / आरआर- १६७८ / २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ (४ ) 
तरतुदीअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , सांगली 
जिल्ह्यातील तासगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या घेतलेल्या विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष म्हणून कुत्ते अनिल गुंडाप्पा हे 
निवडून आलेले आहेत . 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली . 


सांगली, १३ ऑक्टोबर २०१६ . 


( १ ) 


एच -५७४ , भाग एक - अ (पु. वि . पु.) - २३- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


